महाराष्ट्र कृषि प्रशासकीय सेवा, प्रशासकीय 
अधिकारी, गट-अ संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 
दि.०१/०१/२०२० व दि.०१.०१.२०२१ स्थित अंतिम 
ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. कृषिआ-३३२१/प्र.क्र.१२८/१६ ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दि. ११ ऑगस्ट, २०२१. 


वाचा :- १) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२, 
दिनांक २१/१०/२०११. 
२) शासन परिपत्रक, कृषि व व पदुम विभाग क्र. कृषिआ-३३२१/प्र.क्र.१२८/१६ अ, 
दि.१०.०५.२०२१. 


परिपत्रक 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र.१ येथील दिनांक २१.१०.२०११ च्या शासन 
निर्णयान्वये शासनसेवेतील अधिकारी/कर्मचारी यांची ज्येष्ठतासुची प्रत्येक वर्षी तयार करणे व 
प्रसिध्द करणे याबाबतचे सर्वकष धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. त्यानुसार संदर्भ क्र.२ च्या 
शासन परिपत्रकान्वये महाराष्ट्र कृषि प्रशासकीय सेवा, प्रशासकीय अधिकारी, गट-अ संवर्गाची 
दि.०१.०१.२०२० व दि.०१.०१.२०२१ स्थित अंतरिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात आली आहे. 
aE प्रशासकीय अधिकारी गट-अ या संवर्गामध्ये दि.०१.०१.२०१९ ते दि.३१.१२.२०२० या 
कालावधीमध्ये सरळसेवा भरती वा पदोन्नतीने नियुक्‍त झालेल्या अधिकाऱ्यांच्या नावाचा समावेश 
करुन या संवर्गाची दि.०१.०१.२०२० ते दि.०१.०१.२०२१ स्थित ज्येष्ठतासूची अंतरीम ज्येष्ठतासूची 
संदर्भाधिन दि.१०.०५.२०२१ रोजी प्रसिध्द करण्यात आली आहे. सदर ज्येष्ठतासूची बाबत आलेल्या 
आक्षेपांचे निराकरण करुन अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबतचा प्रस्ताव कृषि 
आयुक्तालयाने केला आहे. त्यानुसार प्रशासकीय अधिकारी गट-अ संवर्गाची दि.०१.०१.२०२० व 
दि.०१.०१.२०२१ स्थित अंतिम ज्येष्ठतासूची सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट - अव ब नुसार प्रसिध्द 
करण्यात येत आहे. 
३. प्रस्तुत ज्येष्ठतासूचीतील अधिकारी यांच्या नावासमोर नमूद केलेला ज्येष्ठतेचा दिनांक हा 
शासन अधिसुचना, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही-१०७६/१२,दिनांक २१/०६/१९८२ 
नूसार फक्त प्रशासकीय अधिकारी, गट-अ संवर्गातील ज्येष्ठता निश्चित करण्याकरीता विचारात 
घेण्यात येईल. 
४. आयुक्‍त (कृषि) यांनी सदर अंतिम ज्येष्ठतासूची सर्व संबंधीत प्रशासकीय अधिकारी यांच्या 
(रजेवर/प्रतिनियुक्‍तीवर असलेल्या अधिकारी सह) निदर्शनास आणावी. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः कृषिआ-३३२१/प्र.क्र.१२८/१६ अ 


च. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"/१७/.॥७॥8॥/७5॥॥9.9०/.॥ या 

संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२१०८१११६३००३१८०१ असा 

आहे. सदर परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Sugriv Sambhaji 
Dhapate 


(सु. सं. धपाटे ) 
सोबत : परिशिष्ट-अव ब शासनाचे सह सचिव 


प्रति, 
१) आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२) सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक द्वारा आयुक्त (कृषि),कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे. 
सहसंचालक (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे. 
सहसचिव (१६ अ कार्यासन) यांचे स्वीय सहाय्यक, कृषि व पदुम विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
संबंधित अधिकारी 
निवडनस्ती/१६ अ कार्यासन. 


3 
to} 


4 
द 


YS rer ir 


पृष्ठ २ पैकी २ 


प्रपत्र- " 37 1) 


महाराष्ट्र कृषि प्रशासकीय सेवा, प्रशासकीय अधिकारी, गट-अ संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०२० स्थित अंतिम ज्येष्ठतासुची 


अ. क्र. | ज्येष्ठता नांव प्रवर्ग जन्म तारीख | नियुक्ती दिनांक | नियुक्तीचा मार्ग (सरळसेवेने/ ज्येष्ठता दिनांक/ | सेवानिवृत्तीचा शैक्षणिक अर्हता अभिप्राय 
क्रमांक (नियुकतीनंतर प्रवर्ग मर्यादीत विभागीय परिक्षेव्ारे | Sede मानीव दिनांक 
बदलला असल्यास नियुक्‍त उमेदवारांचा गुणवत्ता क्रमांक दिनांक 
त्याचा दिनांक) व परिक्षेचे वर्ष) 
g १ (at. राजेश पोपटराव जाधव खुला २३.१०.१९७६ | २६.०९.२०१४ सरळसेवेने ०२-०९-२०१४ | २३१.१०.२०३४ बी.एस्सी. 
(रसायनशास्त्र) 
R २ lath. ज्ञानचंद्र मारोतीराव गित्ते २१.०५.१९७५ | ०२.०९.२०१४ ०२-०९-२०१४ | ३१.०५.२०३३ |एम.एस्सी. (मायक्रो) 
बी.लीब 
३ ३ sth. गजानन वसंतराव पाटील २४.०९.१९७५ | १२.०९.२०१४ १२-०९-२०१४ | ३०.०९.२०३३ एम.एस्सी. 
(महिलाऐवजी) (जेनेटिक्स व ae 
ब्रीडीग) 
डं डं अशोक बाजीराव गिरवले २२.१०.१९७६ । १८.०१.२०१९ १८.०१.२०१९ | ३१.१०.२०३४ बी.ए. डो.एड 
एम.ए. बी. एड, 
एमएसडब्ल्यू 
ष्‌ ५. att राजेश देविदास काळमेघ २७.०७.१९६७ | ०६.११.२०१९ ०६.११.२०१९ | ३१.०७.२०२५ 
& ६ श्री अशोक शिवराम तलवार ०१.०६.१९६२ | ११.११.२०१९ ११.११.२०१९ | ३१.०५.२०२० 
७ ७ [at उमेश शिवचरण गर्जाभये खुला १५.०८.१९७० | ०३.१२.२०१९ पदोन्नतीने ०३.१२.२०१९ | २१.०८.२०२८ एम. काँम 


प्रपत्र- ' 'ब' 1 


महाराष्ट्र कृषि प्रशासकीय सेवा, प्रशासकीय अधिकारी, गट-अ संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०२९ स्थित अंतिम ज्येष्ठतासुची 


अ. क्र. | ज्येष्ठता 


क्रमांक 


नांव 


प्रवर्ग 
(नियुक्‍तीनंतर प्रवर्ग 
बदलला असल्यास 
त्याचा दिनांक) 


जन्म तारीख | नियुक्‍ती दिनांक | नियुक्तीचा मार्ग (सरळसेवेने/ 


मर्यादीत विभागीय परिक्षेव्दारे 
नियुक्‍त उमेदवारांचा गुणवत्ता 
क्रमांक व परिक्षेचे वर्ष) 


ज्येष्ठता 

दिनांक/ 

ज्येष्ठतेचा 
मानीव दिनांक 


सेवानिवृत्तीचा 
दिनांक 


अभिप्राय 


शैक्षणिक अर्हता 


१ ही. ज्ञानचंद्र मारोतीराव गित्ते खुला २१.०५.१९७५ | ०२.०९.२०१४ ०२-०९-२०१४ | २३१.०५.२०३३ एम.एस्सी. 
(मायक्रो) बी.लीब 
२ पी. गजानन वसंतराव पाटील खुला २४.०९.१९७५ | १९२.०९.२०१४ १२-०९-२०१४ | ३०.०९.२०३३ एम.एस्सी. 
(महिलाऐवजी) (जेनेटिक्स व 
qed ब्रीडीग) 
३ अशोक बाजीराव गिरवले २२.१०.१९७६ । १८.०१.२०१९ १८.०१.२०१९ | ३१.१०.२०३४ बी.ए. डी.एड 
एम.ए. बी. एड, 
एमएसडब्ल्यू 
¥ श्री राजेश देविदास काळमेघ २७.०७.१९६७ । ०६.११.२०१९ ०६.११.२०१९ | ३१.०७.२०२५ एम.एस्सी. 
प्‌ श्री उमेश शिवचरण गर्जाभये १५.०८.१९७० | ०३.१२.२०१९ ०३.१२.२०१९ | ३१.०८.२०२८ एम. कॉम 
द्‌ श्री अखिल नित्यांनद शेंडे १२.०३.१९६८ | २७.०४.२०२० २७.०४.२०२० | ३१.०३.२०२६ एम.बी.ए. 


